RNINo . MAHBIL2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २० ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २० , २०१९ / भाद्र २९ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


आदेश ( गृह शाखा ) 


: -- 


क्रमांक पगम / एसआर-२५/ २०१९.-- जिल्हाधिकारी, पुणे , जिल्हा पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेच्या तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील , तसेच 
राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 
( एक ) साक्षांकनाचे काम 

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये, तसेच परिशिष्ट "५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन 
करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस 
आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष 
कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही 
मानधन अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह 
"विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर 
फलक काढावेत . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 


( १ ) 


एच -३६६ भाग एक - असा . ( पु.वि.पु.) - २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, २० सप्टेंबर २०१९ / भाद्र २९, शके १९ ४१ 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील. 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम 
साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी 
अपात्र ठरेल. 


( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार 
कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा , तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या 
वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी 
ती तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


१ ९ ६५ 


नितीन सखाराम नामजोशी 


रा . ६ - बी , पत्रकारनगर , शिवाजीनगर , 
पुणे -१६. 
रा . ओटा क्र . २२५, जनवाडी , पूरग्रस्त वसाहत , 
पुणे-१६ 


२ 


१ ९ ६६ 


विजय अशोक गुणवंत 


. 


३ 


१ ९ ६७ 


सुहासिनी विजय गावडे 


रा . पी . एम . सी . कॉलनी, ८/१७७, पांडवनगर , 


पुणे-१६. 


४ 


१ ९ ६८ 


सचिन सुरेश वाडेकर 


रा . फ्लॅट नंबर १ , शिवम बिल्डिंग, दर्शन पार्क 
सोसायटी, डी . पी . रोड , औंध , पुणे. 
रा . ९ ३० , वाडेकर बंगला , एफ . सी . रोड , 
पुणे -४. 


५ 


१ ९ ६ ९ 


मोहन किसन पवार 


६ 


१ ९ ७० 


राऊत नरेश वसंत 


रा . २६/११, नरवीर तानाजी वाडी, शिवाजीनगर , 
पुणे-५. 
रा . ७६०१ / अ , पोस्ट ऑफिसजवळ, डेक्कन 
जिमखाना, पुणे-४. 


( ७ 


१ ९ ७१ 


हर्षल राजेंद्र मोरे 


८ 


१ ९ ७२ 


कोमल किरण भालेराव 


रा . आकाश सागर कास्किस , सर्व्हे नंबर 
२४/१/१ , प्लॉट नंबर ११, विंग १०१, सोपाननगर 
वडगाव शेरी , पुणे -१४ . 


or 


१ ९ ७३ 


गौरवकुमार रसिकलाल नहार 
योगेश पांडुरंग सोनवणे 


रा. गावठाण निर्वी, निर्वी, पुणे . 
रा. निर्वी, शिरूर , पुणे . 


१० 


१ ९ ७४ 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


पुणे, २० सप्टेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , 
YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA . 


